कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर १९० 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते 
दि. २८.०२.२०२१ या कालावधी करीता मुदत 
वाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२०/१४/प्र.क्र.३७/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo 009 
तारीख: १७ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२०/१४/प्र.क्र.३७/ कु.क., 
दि. २८/०२/२०२० 
२) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ आस्था/ मुदतवाढ/ १९० 
पदे/कक्ष-२क / न.क्र.१६३/३५६६२/२०२०, दि. १२/०८/२०२०. 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.३१.०८.२०२० 


प्रस्तावना - 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या १३८४ अस्थायी पदांना 
दि. १५/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर १३८४ पदांपैकी आरोग्य केंद्र ११४७ पदे + शहरी कुटुंब कल्याण केंद्र ४७ पदे 
salt एकूण ११९४ इतकी पदे नागरी भागातील आरोग्य सेवांची पुनर्रचना अंतर्गत योजनेत येत 
असल्याने ती वगळण्यात आली आहेत. उर्वरित १९० अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ अन्वये झासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने १९० अस्थायी पदांना 
दि. ०१/०९/२०२० ते दि. २८/०२/२०२१ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता शासकिय संस्थेच्या 
नागरी आरोग्य केंद्रातील मंजूर असलेल्या १९० अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या दि.३१/०८/२०२० 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी 2020/14/प्र.क्र.37/ कु.क. 


च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२० ते दि.२९/०२/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यांस या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षा करिता सदर पदावरील खर्च खालील विवरणपत्रात 
दिलेल्या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या मंजूर तरतुदींतून भागविण्यात यावा. 
१९० अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र. | योजनेचे नाव पदसंख्या पदांवरील खर्च दर्शविणारे लेखाशीर्ष 
| १_| २ ३ 1 छै 
7 नागरी भागातील | १९० शासकीय संस्थेमार्फत चालविले जाणारे 
आरोग्य सेवांची आरोग्य केंद्र- 
पुनर्रचना मागणी क्रमांक. आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण, 
१०२- नागरी कुटुंब कल्याण सेवा, (०१) नागरी कुटुंब 
कल्याण सेवा १००टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना- (०१) 
(09) नागरी कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ०१७६) 


एकूण १९० 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.३१/०८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१७१५४६४२७८१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
DN: c=IN, o0=Government Of Maharashtra, ou=Public 


J a mM S h e r ee postalCode=400032, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c9826781de5 
daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 


e 
S a mM S h e [| Ta d a Vi serialNumber=a92e2 1 8ede7b7c9acaa3bea 1 8f6d46fea 
b420783e12f260504f402b54de8c476, cn=Jamsher 
Samsher Tadavi 
Date: 2020.09.21 13:00:39 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 
३. आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी 2020/14/प्र.क्र.37/ कु.क. 


४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

७. सचिव,आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, केंद्र शासन, निमार्ण भवन,नवी, दिल्ली 

८. विभागीय संचालक (कु.क.), ८२/२, पर्वती, पहिला माळा, दर्पण बिल्डींग, सहकार 
नगर, पुणे 

९. आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व) 

१०.सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

११.उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सर्वी 

१२.उप संचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 

१३.जिल्हा शल्य चिकित्सक , सामान्य रूग्णालय (सवी 

१४.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१५.वैद्यकीय अधिकारी, केंद्रीय रूग्णालय, उल्हासनगर , जिल्हा- ठाणे 

१६.प्राचार्य, नागपूर कॉलेज ऑफ़ होमिओपॅथी व बायोकेमिस्ट्री, ५४३, आश्रमशाळा, 
लेआऊट, ग्रेटनाग रोड , नागपूर- ४४० ००९. 

१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

१८. वित्त विभाग(व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवडनस्ती (कु.क.. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


